RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ४ , अंक ९ ] 


सोमवार , फेब्रुवारी १२, २०१८ / माघ २३, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६. - हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९ ५२ यात आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी अध्यादेश . 


१-३ 


महसूल व वन विभाग 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


MAHARASHTRA ORDINANCE No.VI OF 2018. 


AN ORDINANCE 
FURTHER TO AMEND THE HYDERABAD ATIYAT INQUIRIES 

ACT , 1952. 


• 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ६. 
हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम , १९ ५२ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 

ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही 
१ ९ ५२ चा आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम, १९ ५२ यामध्ये 
हैदराबाद आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी 
अधि . 

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी 
क्र . १०. परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे 


( १ ) 


भाग चार - २३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , फेब्रुवारी १२ , २०१८ / माघ २३, शके १ ९ ३ ९ 


संक्षिप्त नाव व 

प्रारंभ . 


१ ९ ५२ चा 


सन १ ९ ५२ चा 

हैदराबाद 
अधिनियम क्रमांक 
१० याच्या कलम 

सुधारणा. 


त्याअर्थी, आता, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत 

१ . ( १ ) या अध्यादेशास , हैदराबाद अतियात चौकशी ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१८ , असे म्हणावे. 
( २) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 
२. हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम , १९ ५२ याच्या कलम ६ मध्ये, 

हैदराबाद अधि . 
( क ) पहिल्या परंतुकाच्या आधी पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल : 
“ परंतु , अशा प्रदानाखालील जमीन ही , जर , 

( एक ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ याच्या तरतुदींनुसार १९ ६६ चा 
तयार केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम विकास योजनेमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी महा . ३७. 
राखीव ठेवली असेल आणि समुचित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास आवश्यक 
असेल तर ; किंवा 


क्र . १० . 


६ ची 


( दोन ) कोणत्याही वैद्यकीय किंवा शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल तर , 


" 


शासनास अशा जमिनीच्या हस्तांतरणास अनुमती देता येईल 
( ख ) पहिल्या परंतुकामध्ये, “ परंतु ” या मजकुराऐवजी , “ परंतु आणखी असे की ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , फेब्रुवारी १२ , २०१८ / माघ २३, 


शके १ ९ ३ ९ 


निवेदन . 


हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम , १९ ५२ (१ ९ ५२ चा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक १० ) हा महाराष्ट्र 
राज्यातील हैदराबाद क्षेत्राला, म्हणजे मराठवाड्याला लागू आहे. “ खिदमतमाश इनाम जमिनी ” म्हणून ओळखल्या 
जाणाऱ्या म्हणजेच विविध देवस्थानांना दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी दिलेल्या जमिनींच्या संबंधात उक्त अधिनियम 
लागू आहे. उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ मध्ये अतियात जमिनींच्या अन्य संक्रमणास किंवा भारास प्रतिबंध करणे 
आणि न्यायालयाच्या जप्तीपासून सूट मिळणे याबद्दलची तरतूद आहे. 

२ . वाढत्या शहरीकरणामुळे, उक्त जमिनी ह्या आता नागरी क्षेत्राचा भाग झाल्या आहेत . जरी नागरी 
क्षेत्राच्या संबंधात लागू असलेल्या संबंधित अंतिम विकास योजना किंवा प्रादेशिक रोजनांमध्ये, वेगवेगळ्या प्रयोजनांसाठी 
या जमिनी आरक्षित केल्या असल्या तरी उक्त कलम ६ च्या तरतुदींमुळे संबंधित विकास योजना किंवा प्रादेशिक 
योजनेनुसार, अशा जमिनींचा वापर करणे शक्य होत नाही. 

३ . विकास योजनेत उद्देशित केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता किंवा वैद्यकीय किंवाशैक्षणिक प्रयोजनाकरिता 
“ खिदमतमाश ईनाम जमिनींचा ” वापर करण्यात येईल याची सुनिश्चिती करण्याच्या हेतूने, जर अशी जमीन , प्रारूप 
किंवा अंतिम विकास योजनेमध्ये कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आरक्षित करण्यात आली असेल आणि 
समुचित प्राधिकरणास किंवा नियोजन प्राधिकरणास आवश्यक असेल तर, किंवा, कोणत्याही वैद्यकीय किंवा 
शैक्षणिक प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल तर , १९ ५२ च्या उक्त अधिनियमात , यथोचित सुधारणा करून , शासनास 
अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्याची अनुमती देता येईल, अशी तरतूद करणे इष्ट वाटते. 

राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, हैदराबाद 
अतियात चौकशी अधिनियम, १ ९ ५२ (१ ९ ५२ चा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक १० ) यामध्ये आणखी सुधारणा 
करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 
अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि, म्हणून , हा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे. 


. 


मुंबई, 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ . 


चे. विद्यासागर राव , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मनु कुमार श्रीवास्तव , 
शासनाचे प्रधान सचिव , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


